महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम दिनांक १५ 
ऑगस्ट, २०१४ रोजी मोहिमेची जाहिरात 
दूरदर्शनवर प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-तंमुगा-१०१४/प्रक्र-१२७/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
दिनांक :- १३ जानेवारी, २०१५ 


वाचा :- १] शासन निर्णय क्र. तंमुगा-१०१४/प्र.क्र-१२७/पोल-१५, दि. ३१ डिसेंबर, २०१३ 


शुध्दीपत्रक : 

उपरोक्त शासन निर्णयाचा “दि. ३१ डिसेंबर, २०१३” असे टंकलिखित झाले आहे. त्या ऐवजी 
“दि. ३१ डिसेंबर, २०१४” असे वाचण्यात यावे. 

उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ :-जाहीरात प्रसारित करणाऱ्या देयकांचा तपशिल 

याखालील अनुक्रमांक (9) प्रिझम टि.व्ही प्रायव्हेट लि. यांच्या समोर स्तंभ क्र. ६ मध्ये “ रु. 
१,७६,५३६/-€ असे टंकलिखित झाले आहे. त्याऐवजी “रु. १,७६,५६३/-€ असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०२०९११२३१५१३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Sahebrao Khomane 
Ra iaal d a S DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
S h b st=Maharashtra, 
a 7 e la 0 serialNumber=336db1 6f6fa1497f3c25e64766a80 
77 d4adfe1f6f372934df480fe426fce5849, 
Kh 0 m a n e cn=Ramdas Sahebrao Khomane ; 
Date: 2015.02.09 11:32:26 +05'30' 
(रा.सा. खोमणे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई 
४. महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)महाराष्ट्र,मुंबई. 
५. अधिदानव लेखाधिकारी, मुंबई 


निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 
निवडनस्ती पोल-१५ 


“0 (२ G&G & 


